राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयातील 
५०० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४१८/प्र.क्र.२७/का.नऊ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :-०८सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा :- 
विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र: जगन्या २०१६/प्र.क्र.१७६/का-९, दि.०१.०४.२०२२ 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, अमरावती यांचे पत्र क्र. बी-४(आस्था)/२२९१/२०२२,दि. ०१.०८.२०२२. 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र क्र.8110./0071./६७८५/२०२२, दि.१२.०८.२०२२. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


१ 
२ 


3 
8 


aS ma 


SS 


प्रस्तावना : 

राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या १०० जलदगती न्यायालयांना दि. १ एप्रिल, २०२२ ते दि. ३१ मार्च २०२७ या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच या न्यायालयांकरिता 
आवश्‍यक असणारी तदर्थ जिल्हा न्यायाधिझठा व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गासह एकूण yoo अस्थायी पदे पुढे सुरु 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. सदर जलदगतीन्यायालयांतील अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ नंतर पुढील मुदतवाढ देण्याची विनंती जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, अमरावती व पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये केली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

राज्यातील १०० जलदगती न्यायालयांतील पुढील तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या yoo अस्थायी पदांना 

दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत याव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
za तदर्थ जिल्हा न्यायाधीठा | yoo | ०० 

२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | goo 

३ | Garp (वरिष्ठ लिपीक) | goo | 00 

४ | कनिष्ठ लिपिक | yoo | 00 

५ | शिपाई 1१०० ०० 
एकूण पदे ५०० 


२. याकरीता येणारा खर्च "२०१४, न्यायदान- (भारित) १०२- उच्च न्यायालये, १०२ (०९) (०१) न्यायालयाची दर्जावाढ 
व प्रलंबित प्रकरणे त्वरित निकालात काढण्यासाठी विशेष अनुदान २०१४ ०३८८" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय 
वर्षासाठी मंजुर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.२७/का.नऊ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ द्वारे प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९०८१७३४३९६९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2022.09.08 17:39:11 +05'30' 
(किशोर हिरालाल पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 
प्रत आवश्‍यक त्या तात्काळ कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
३. मा.प्रबंधक(निरिक्षणे), उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 
४. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
९. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१०. वित्त विभाग/ व्यय-५ 
११. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
१२. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


